सचिव व सचिव समकक्ष कार्यकारी 
संचाळक / महासंचाळक पदावर 
पदावर पदोन्नतीने पदस्थापना 
देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग 
शासन आदेश क्रमांकः एसएलएस १४१७/(२६६/२०१७)/आ (वर्ग-१ 
हुतात्मा राजगुरू चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक: २६ नोव्हेंबर, २०१८. 


शासन आदेठा:- 


जलसंपदा विभागातील खालील मुख्य अभियंता (स्थापत्य) यांना सचिव व सचिव समकक्ष 


कार्यकारी संचालक / महासंचालक संवर्गामध्ये (वेतनश्रेणी ३७४००-६७०००--ग्रेड वेतन रू.१००००/-) 


खुल्या प्रवर्गातील रिक्‍त पदांवर तदर्थ /तात्पुरत्या स्वरूपात पदोन्नती देण्यात येत आहे. 


१. श्री. संजय कृष्णराव घाणेकर (खुला, ज्ये.क्र. १६) 


२. श्री. खलील हारूण अन्सारी (खुला, ज्ये.क्र. १७) 


२. सदर अधिकाऱ्यांना खालील अटींच्या अधीन राहून तदर्थ /तात्पुरत्या स्वरूपात पदोन्नती देण्यात 
येत आहे :- 


१. सदर पदोन्नती ही मा.उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी याचिका क्र.२७९७/२०१५ मध्ये 


दि.०४.०८.२०१७ रोजी दिलेल्या निर्णयाविरोधात राज्य शासनाने मा. सर्वोच्च न्यायालयात 


दाखल केलेल्या व प्रलंबित असलेल्या विशेष अनुज्ञा याचिका क्र.२८३०६/२०१७ वरील 


मा.सर्वोच्च न्यायालयाच्या अंतिम निर्णयाच्या अधीन राहील. 


२. वरील अधिकाऱ्यांची पदोन्नती ही मुख्य अभियंता (स्थापत्य) संवर्गाच्या अंतिम ज्येष्ठतेच्या व 


त्यामध्ये होणाऱ्या बदलांच्या अधीन राहील व या पदोन्नतीमुळे वरील अधिकाऱ्यांना सदर 


पदोन्नतीच्या दिनांकापासून ज्येष्ठतेचा हक्क मागता येणार नाही. 


शासन निर्णय क्र. : एसएलएस १४१७/(२६६/२०१७)/आ (वर्ग-१) 


2. 


प्रशासकीय सोयीच्या दृष्टीने पुढीलप्रमाणे करण्यात येत आहे : 


करण्याचा अधिकार शासन राखून ठेवीत आहे. 


४. सदर अधिकार्‍्यांविरूध्द आजपर्यंत कोणतीही विभागीय चौकडी प्रलंबित नाही. 


३. सदर अधिकाऱ्यांना देण्यात आलेली पदोन्नती कोणतीही पूर्वसूचना किंवा नोटीस न देता रद्द 


पदोन्नत झालेल्या दोन्ही अधिकाऱ्यांची पदोन्नतीने पदस्थापना सार्वजनिक सेवेच्या हितार्थ व 


अधिकाऱ्यांचे नाव 


सध्या धारण करीत 
असलेले पद 


पदोन्नतीने नियुक्तीचे पद 


अभिप्राय 


२ 


३ 


शि गा 


५ 


श्री. संजय कृष्णराव घाणेकर 


मुख्य अभियंता, 
विशेष प्रकल्प, 
जलसंपदा विभाग, 
अमरावती. 


महासंचालक, संकल्पन, 


श्री.राजेंद्र 


प्रशिक्षण, जलविज्ञान, 


पवार 


रा. 
यांच्या 


संशोधन व सुरक्षितता, 
महाराष्ट्र अभियांत्रिकी 
संशोधन संस्था, नाशिक. 


बदलीने 


रिक्त 


होणाऱ्या पदावर. 


श्री. खलील हारूण अन्सारी 


मुख्य अभियंता, 
कोकण प्रदेश, 
जलसंपदा विभाग, 
मुंबई. 


कार्यकारी संचालक, 
महाराष्ट्र कृष्णा खोरे 
विकास महामंडळ, पुणे 


Red पदी. 


४. 


वरील पदोन्नत अधिकारी नवीन नियुक्तीच्या जागी कोणत्या दिनांकास हजर झाले याबाबत 


शासनास doesttclass1.wrd@maharashtra.gov.in या ई-मेल आयडीवर त्वरीत अवगत करावे. 


षु . 


संबंधित अधिकाऱ्यांनी सचिव व सचिव समकक्ष कार्यकारी संचालक / महासंचालक या पदाची 


तदर्थ पदोन्नती न स्विकारल्यास सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्र. एसआरव्ही-२०१५/ प्र.क्र. 


३०३/का-१२, दि.१२.०९.२०१६ अन्वये कार्यवाही करण्यात येईल. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्र. : एसएलएस १४१७/(२६६/२०१७)/आ (वर्ग-१) 


६. सदर शासन Bes महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८११२६१ ५४३२२५०२७ असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Prashant Jagdish Sajanik 


1 DN: c=IN, o=Governmen 1t Of Maharasht Water R 
ras han ag IS h Department, postalcode=400032,st=Maharash 
2.5.4.20=a8cd67058795ac5a961¢2b41207cb6d24b79e17716af754 
9fc40fd4145416f1 


Sajanikar यका 
(प्रशांत साजणीकर) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 

प्रत, 
१. मा. राज्यपाल महोदयांचे सचिव. 
2. मा. मुख्यमंत्री महोदयांचे अप्पर मुख्य सचिव. 

मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य. 
४. अपर मुख्य सचिव (सेवा), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
षु. प्रधान सचिव (जलसंपदा)/सचिव (लाक्षेवि) / सचिव (प्रकल्प समन्वय), जलसंपदा विभाग, 

मंत्रालय, मुंबई. 
६ सर्व महासंचालक/कार्यकारी संचालक, जलसंपदा विभाग. 
छ. सर्व मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग. 
८ खाजगी सचिव, मा.मंत्री (जलसंपदा), मंत्रालय, मुंबई. 
९ खाजगी सचिव, मा.राज्यमंत्री (जलसंपदा), मंत्रालय, मुंबई. 


१०. संबंधित अधिकारी (कार्यालय प्रमुखामार्फत). 

११. संबधित जिल्हा कोषागार अधिकारी. 

१२. सर्वकार्यासने, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१३. कार्यासन आ(वर्ग-१ संग्रहार्थ. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


